भगवती बंदर ता.जि.रत्नागिरी येथे क्रुझ 
टर्मिनळ विकसीत करणे, या कामाचे 
रु.३०२,४२,१०,१७१/- इतक्या किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकास सागरमाला प्रकल्पांतर्गत 
(लेखाशिर्ष ३०५१ १८९१ मध्ये) प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-११२३/प्र.क्र.९७/बंदरे-२ 
गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ ऑगस्ट २०२४ 
वाचा :- १. महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांचे दि.२३.१०.२०२३ रोजीचे पत्र 


प्रस्तावना:- 


भगवती बंदर हे रत्नागिरी जिल्ह्यातील मध्यवर्ती ठिकाण आहे. रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन पासून 
साधारण १९ कि.मी.अंतरावर भगवती बंदर असून जवळच विमानतळ देखील आहे. सद्यस्थितीत मुंबई ते 
गोवा अशी फेरी सेवा जलेश व आंग्रीया ह्या क्रुझव्दारे सुरु आहे. मुंबई ते गोवा जलमार्गावर महाराष्ट्राच्या 
सागरी किनारपट्टीमध्ये कोठेही थांबा नाही. त्यामुळे पर्यटकांना रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग येथील 
पर्यटन स्थळे पाहता येत नाहीत. रत्नागिरी जिल्ह्यातील बहुतांशी पर्यटन स्थळे ही भगवती बंदराच्या 
आसपास आहेत. त्यामुळे भगवती बंदर येथे सुसज्ज असे क्रुझ टर्मिनल विकसीत केल्यास पर्यटकांच्या 
संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. परीणामी स्थानिकांनाही रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. त्यानुसार 
“भगवती बंदर येथे क्रुझ टर्मिनळ विकसीत करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सागरी मंडळांनी शासनास प्रस्ताव 
सादर केला आहे. 


महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांनी राज्य दरसुची सन २०२२-२३ नुसार या रु.३०२,४२,१०,१७१/- 
(अक्षरी किंमत रुपये तीनशे दोन कोटी बेचाळीस लक्ष दहा हजार VHal एकाहत्तर मात्र) इतक्या रक्कमेचे 
अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले असून सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 


या शासन निर्णयान्वये भगवती बंदर येथे क्रुझ टर्मिनल विकसीत करणे, ता.जि.रत्नागिरी” या 
कामाचे रक्‍कम रु.३०२,४२,१०,१७१/- इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-११२३/प्र.क्र.९७/बंदरे-२ 


2. या अंदाजपत्रकात खालील बाबींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. 
© गाळ काढणे व खोदकाम करणे. 
«७ धक्का तयार करणे. 
«७ लाटरोधक भिंतीची लांबी वाढविणे. 
७ टर्मिनल इमारत बांधणे. 
७ रस्ता, वाहनतळ व फुटपाथ 
«७ संरक्षक भित व आवार भिंत 
© विद्युतीकरण करणे 
« सांडपाणी उपाययोजना 
«७ बगिचा, अग्नीरोधक यंत्रणा उभारणे. 
Construction of Cruise Terminal At Bhagwati Bunder Ratnagiri 
Recapitulation Sheet 
Sr.No. | Description Amount in Rs. 
Part A:- Work Portion 
OFFSHORE 
1 Dredging & Excavation work 9,56,13,336.00 
2 Wharf 51,31,64,060.00 
3 Approach Jetty 22,57,52,534.00 
4 Breakwater Structure 1,03,15,30,006.00 
ONSHORE 
5 Terminal Building 16,41,76,184.00 
| 6 | Earthwork 47,97,529.00 
i Roadway And Parking, Hardscaping & Foothpath 2,81,91,454.00 
| 8 | Retaining Wall 1,73,75,964.00 
| 9 | Compound Wall 20,19,191.00 
10 Electric Power Supply and_ Distribution | As per | 1,71,71,835.00 
including Electric Substation and General | Estimate 
lighting 
11 | Supply and Distribution of Fresh water including | As per | 24,68,297.00 
Overhead tank and Underground sumps Estimate 
12 | Drainage and Sewerage including Septic tanks, | As per | 21,40,895.00 
Sewage Treatment plant, water Seperation unit. | Estimate 
13 Electronics & Mechanical Items, Security | As per | 1,44,64,443.00 
System Estimate 
14 External Fire Fighting AS per | 1,53,70,960.00 
Estimate 
15 Greeneries, Garden /Parks, Landscaping in Front | Lump Sump 60,00,000.00 
of the Main gate/ Entrance 
16 Environmental Impact Assessment, table Model | Lump Sump 10,00,000.00 
of The Terminal and Walkthrough Presentation 
17 | Fire Extinguisher, Hydrants and _ other | Lump Sump 10,00,000.00 
equipement’s 
18 Furniture — Sofa, Tables, Chairs, Conference | Lump Sump 50,00,000.00 
tabls, Waiting loung Seats. 
19 Radio Communication Devices Lump Sump 20,00,000.00 
Total Part A 2,14,92,36,688.00 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-११२३/प्र.क्र.९७/बंदरे-२ 


Charges 


Part B:- Royalty Charges And _ Testing 


Testing 54,95,870.00 


Royalty 6,44,65,453.00 


Total PartB | 6,99,61,323.00 


Total Part A + | 2,21,91,98,011.00 


Total part B 
Add 4% for Contingencies On Part A+B 8,87,67,920.44 
Add 1% for Insurance Charges, On Part A 2,14,92,366.88 
Add 10% Escallation on Part A+B 22,19,19,801.10 
PMC Charges 4% On Part A 8,59,69,467.52 
Add 18% GST On Part A 38,68,62,603.84 
Total 3,02,42,10,170.78 


३. 


प्रस्तावित कामाची सुरुवात सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षापासून सुरू होणार आहे. सदर काम 


सागरमाला योजनेअंतर्गत प्रस्तावित असल्याने केंद्र हिस्सा ५०% व राज्य हिस्सा ५०% असा असून राज्य 
हिऱ्यपोटी रु.१५१.८१ कोटी इतका निधी खर्च होणार आहे. राज्य हिऱ्यामधून वर्षनिहाय खर्चाचे नियोजन 


पुढीलप्रमाणे राहील 
आर्थिक वर्ष राज्य हिस्सा ५०% अपेक्षित खर्च 
२०२४-२५ १.०० कोटी 
२०२५-२६ ७०.०० कोटी 
२०२६-२७ ८०.८१ कोटी 
एकुण १५१.८१ कोटी 
४. यालेखाशिर्षाखाली सुरु असलेल्या कामांचा वित्तीय नियोजनांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे. 
(रुपये कोटीमध्ये) 
अ. कामाचे नाव किंमत | राज्य राज्य हिस्सा चालु वर्षात पुढील वर्षासाठी carry 
क्र. हिस्सा | वर्षाअखेर झालेला | अपेक्षित खर्च | forward करावयाची तरतुद 
अपेक्षित खर्च (राज्य) 
खर्च 
प्राप्त खर्च अ ब क 
निधी 
ष्र मोरा, ता.उरण, जि.रायगड येथे रो- | ८८.७२ | ४४.३६ ३९.९० | ८.३५ ०.०३ क्विं ial le] 
रो जेट्टी बांधणे 
2 खारवाडेश्री येथे VET व तत्सम २३.६८ ११.८४ १.१३ ee 8.38 शिंगी faa 
सुविधा तयार करणे, ता.जि.पालघर 

३ कोलशोत, जि.ठाणे येथे जेट्टीचे ३६.६६ १८.३३ यय 

बांधकाम करणे - NW43 
४ | मिराभायंदर, जि.ठाणे येथे जेड्डीचे | ३०.०० १५.०० 

बांधकाम करणे - NWY43 १५.८० २५.०० १२.०० | २.२२ णि 
षु डोबिवली, जि.ठाणे येथे जेट्टीचे २४.९९ १२.५० वम ०० 

बांधकाम करणे - NW43 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-११२३/प्र.क्र.९७/बंदरे-२ 


& काल्हेर जि.ठाणे येथे जेट्टीचे २७.७२ १३.८६ ea ,00 
बांधकाम करणे - NW43 


७ | गेट वे ऑफ इंडिया येथील रेडिओ | २२९.२८ | ११४.६४ | ४७.८३ णं ४०.०० १०.०० | ८.६६ णि 


क्लब येथे जेट्टी व तद्दनुषंगिक कामे 
करणे 


८ एलिफंटा (घारापुरी) ता.उरण, ८७.८४ 83.82 7 हिं | | 40,00 १६.४६ १६.४६ 


जि.रायगड येथे अस्तित्वातील 

जेट्टीची सुधारणा करणे तसेच 

पर्यटकांसाठी मुलभूत सुविधा 
पुरविणे. 


९ | उत्तन डोंगरी, ता.जि.ठाणे येथे रो-रो | ३०.८९ १५.४५ किं a = | 00 ५.०० ९.४५ किं 


जेट्टीचे बांधकाम करणे. 


५. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र.बी-७, ३०५१ दिपगृहे व बंदरे, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमांना सहाय्य (००)(०३) जेट्टीच्या बांधकामाकरीता केंद्राचे सहाय्य (सागरमाल) केंद्र हिस्सा ५०% 
व राज्य हिस्सा ५०% (३०५१ १८९१), ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान” या लेखाशिर्षाखाली 
मंजुर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८, भाग-पहिळा, उप विभाग-५, अनुक्रमांक 
१व २ यानुसार प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत आहे. 


७. केंद्र व राज्य शासनांच्या आवश्यक त्या परवानग्या विहित कालावधीत प्राप्त करुन घेण्यात याव्यात 
तसेच सदर प्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी 
मंडळ यांची राहील. 


८. सदर प्रकल्पासाठी नेमलेले प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार (PMC) तसेच संबंधित विषयतज्ञ यांनी 
या प्रकल्पांच्या आराखडयास तसेच अंदाजपत्रकात सुचविलेले बदल/सूचना यांचा समावेश करुन 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी, या अटीस अधीन राहून सदर प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


९. सदर झासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.६०/रा.म.१, 
दि.०४.१२.२०२३ अन्वये तसेच, नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१९१/का.१४६१, दिनांक 
१०.०६.२०२४ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३६६/२०२४/व्यय-८, दिनांक २४.०६.२०२४ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


एकुण ५ु७९.७२ | २८९.९० | १०४.६६ ८.३५ ७१.३७ ३७.०० | ३६.७९ १६.४६ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-११२३/प्र.क्र.९७/बंदरे-२ 


१०. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२३१६२७०८१८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by NILIMA MAHADEV KAMBLE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0a1748b905e770db90369b30966380ad4482c802aeb9a 
208c0273473e9c24d7e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KA M B |_ F serialNumber=B635A0BA362D807D0A2AD2942C69531FAFES3A 
BFCAC9AB809231BD295B40EBE2, cn=NILIMA MAHADEV KAMBLE 


Date: 2024.08.23 16:42:34 +05'30' 


(निलीमा कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (बंदरे) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सागरी मंडळ, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. 


नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 


१०.निवडनस्ती (बंदरे-२) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


